झोपडपट्टी मुक्‍त महाराष्ट्र करण्याकरिता 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. बैठक-१४०७/प्र.क्र.२४७/२०२०/झोपसु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ :- मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली दि.२२.०९.२०२० रोजीची बैठक 


प्रस्तावना :- 

झोपडपट्टी मुक्‍त महाराष्ट्र चर्चा व सादरीकरण याबाबत मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि. २२.०९.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र बद्दल सादरीकरण 
करण्यात आले. सदरहू बैठकीत झोपडपट्टी मुक्‍त महाराष्ट्र करण्यासाठी सादर केलेल्या मुद्दयांचा 
अभ्यास करुन उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता झोपडपट्टी मुक्‍त महाराष्ट्र करण्यासाठी पुढील सदस्यांची 
समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग 

प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगरविकास विभाग 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगरविकास विभाग 

५ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 


oc “७ A -O 


१. अपर मुख्य सचिव (महसूल) हे सदर समितीचे अध्यक्ष या नात्याने बैठक बोलावतील. 


२. समिती अभ्यास करुन याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करील. 
३. सदर समिती त्यांना आवश्‍यक वाटेल अशा व्यक्‍तींना विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीला 
निमंत्रित करु हठाकतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१४०७/प्र.क्र.२४७/२०२०/झोपसु-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००७१३२८१२३७०९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DURGAPRASAD 
POCHAYYA 
MYLAWARAM 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
३. मा.मंत्री (गृहनिर्माण)/ मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (नवि-१), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (नवि-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई/नागपूर. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
११.उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर 
मार्ग, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-५१ 
१३. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१४. आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
१५. वित्त नियंत्रक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर मार्ग, 
वांद्रे (पूर्वी मुंबई-५१ 
१६. आयुक्त, पुणे/पिंपरी चिंचवड/नागपूर, ठाणे महानगरपालिका 
१७. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर जिल्हा/नागपूर, पुणे 
१८.अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का), पश्चिम उपनगरे, नवीन प्रशासकीय भवन, वांद्रे. 
१९. अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का),पूर्व उपनगरे, चर्चगेट स्टेशनसमोर, चर्चगेट, मुंबई. 
२०. अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर, जुने जकात घर, फोर्ट, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


